आदिवासी घटक कार्यक्रम सन २०२४-२५ 
अंतर्गत कार्यक्रम खर्चाच्या योजनांकरीता 
निधी वितरण. 

(कार्यक्रम खर्च-मागासवर्गीय कल्याण) 

महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, दि.२५.०७.२०२४. 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दिनांक-दि.८.०४.२०२४, 
दि.२५.०६.२०२४, दि.२६.०६.२०२४, दि.२८.०६.२०२४ दि.१८.०७.२०२४ व 
दि.२२.०७.२०२४, दि.१.०८.२०२४ व दि.२९.०८.२०२४. 
प्रस्तावना : - 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि २५.०७.२०२४.रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील निधी वितरणासंदर्भातील सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


या नुसार वित्त विभागामार्फत आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता 
(डिसेंबर,२०२४ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी wo 
टक्केच्या मर्यादेत तसेच जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी 
६० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीद्वारे (BEAMS) वितरीत 
करण्यात येणार आहे. यास अनुसरून वित्त विभागाने आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम 
खर्चाच्या योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींपैकी बाब क्रमांक ०३-अतिकालीन भत्ता, ६-दुरध्वनी,वीज व 
पाणी,१३-कार्याळयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर, १९-आहार खर्च, २४-पेट्रोळ तेळ व वंगण, २८- 
व्यावसायीक सेवा, ५५-कर्जे व आगाऊ रक्कमा या बाबींकरीता ४०% मर्यादेतील ; २१-पुरवठा व सामुग्री 
करीता ३०% मर्यादेतील व ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने करीता ५० % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी 
उपलब्ध करून दिला आहे. 


या अनुषंगाने उक्त उद्दीष्टांकरीता संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये यापुर्वी 
वितरीत निधी विचारात घेऊन उपलब्ध मर्यादेतील उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली सोबतच्या 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित 
नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


२. सदर झासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात येत असलेल्या बाबींव्यतिरिक्‍त इतर बाबी 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकात नमूद बाबींकरीता आवश्‍यकतेनुसार निधी वितरणासाठी 
योजनानिहाय स्वयंस्पष्ट प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा. 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी arid पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२५.०७.२०२४ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


घ्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२८१७३६०५१४२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, KIRAN oican cecovenenror 


2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296 
K | S A N RA O 205b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF7 


28255A5EBOAODD495EF82F989931088637D 
8211C0, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2024.09.05 11:14:20 +05'30' 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव, नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ | सदरशा.नि. | नियंत्रक 

क्र. साठीची अन्वये वितरीत | अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
| व?) २ ३ |, ee = 4 & 
मागणी क्रमांक-टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 

१ | (०१)(०१)आदिवासी विकास ०१-वेतन ७६२४००.०० | 0,00 | .०० | आयुक्त, 
आयुक्तालय - क्षेत्रीय यंत्रणांचे ०२-मजुरी १.००| ०0.0० | आदिवासी 
बळकटीकरण (कार्यक्रम खर्ची ०३-अतिकालीन भत्ता 4000.00 १००.०० | विकास, 
(२२२५१३९३) ०६ -दुरध्वनी ,वीज व पाणी १००००.०० १०००.०० नाशिक 

१०-कंत्राटी सेवा १३०००.०० | 0.00 | 
११-प्रवास खर्च १००००.०० | 0.00 | 
१३-कार्यालयीन खर्च ११७५००.०० १७६२५.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २००००.०० ३०००.०० 
२४-पेट्रोल तेल व वंगण ५०००.०० ५००.०० 
२८-व्यावसायीक सेवा ५०००.०० 2000,00 
एकूण २२२५ १३९३ ९४३९०१ २४२२५.०० 

२ | (0999 मोटार चालविण्याचे प्रशिक्षण | ३४-शिष्यवृत्या / ५०००.०० १०००.०० | आयुक्त, 
(२२२५१५७१) विद्यावेतने आदिवासी 

3 | (09)(33) वैद्यकीय व तत्सम ३४-शिष्यवृत्या / ७०००००.०० | १४००००.०० | विकास, 
महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यावेतने नाशिक 
अ.ज.च्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती 
(२२२५३५२९) 

४ | (०२)(२३) आदिवासी विद्यार्थ्यांना ३४-शिष्यवृत्या / ७००००.०० १४०००.०० | आयुक्त, 
परदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता विद्यावेतने आदिवासी 
शैक्षणिक शिष्यवृत्ती (२२२५४०९८) विकास, 

नाशिक 

५ | (०२२४) अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र । ०१-वेतन ४०६२७५.०० | 0,00 | 00 | आयुक्त, 
तपासणी (कार्यक्रम खर्च) (22248922 _| ०२-मजुरी ११५०.०० | 0,00 | oo | आदिवासी, 

०३-अतिकालीन भत्ता ९५०.०० ९५.०० | संशोधन व 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ७४००.०० ७४०.०० | प्रशिक्षण 
१०-कंत्राटी सेवा १५००००.०० 10.00 | oo | संस्था, पुणे. 
११-प्रवास खर्च 3000,00 F 0.00 | 
१३-कार्यालयीन खर्च ७००००.०० १०५००.०० 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ | सदरशा.नि. | नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
[eS 2 3 [= ser 4 4 & 

१४-भाडेपट्टी व कर १७३१९.०० २५९७.८५ 
२१- साधन सामुग्री 20000,00 000,00 
२४-पेट्रोल तेल व वंगण ११६५०.०० ११६५.०० 
२८-व्यावसायीक सेवा ५००००.०० ५००.०० 
एकूण २२२५ ४१२२ ७३७७४४ १९५९७.८५ 

६ | (०१५९) आदिवासी मुलांसाठी व ०१-वेतन १४८२७००.०० | 0.00 | .०० | आयुक्त, 

मुलींसाठी शासकीय वसतीगृह ०२-मजुरी goo] 0.00 | आदिवासी 

(कार्यक्रम खर्च) (२२२५डी७२५) ०३-अतिकालीन भत्ता १.०० ०.१०।॥ विकास, 

०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १६८३००.०० १६८३०.०० | नाशिक. 
१०-कंत्राटी सेवा १२५०००.०० | 0,00 | 
११-प्रवास खर्च १७४००.०० | 0.00 | 
१३-कार्यालयीन खर्च ७५८७०.०० ११३८०.५० 
१४-भाडेपट्टी व कर ५८५५००.०० ८७८२५.०० 
१९-आहार खर्च १६०००००.०० | 4§0000,00 
२१-पुरवठा व सामुग्री १००००००.०० | 0.00 | 
२८-व्यावसायीक सेवा १.०० ०.४० 
एकूण २२२५ डी७२५ ५०५४७७३ | २७६०३६.०० 
७ | (०१६० आश्रमशाळा समुह (कार्यक्रम | ०१-वेतन १२००००००.०० | 0.00 | .00 
खर्ची (२२२५डी७३४) ०२-मजुरी १.०० | 0.00 | 
०३-अतिकालीन भत्ता १.०० ०.१० 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १२००००.०० १२०००.०० 
१०-कंत्राटी सेवा ५५००००.०० | 0.00 | 
११-प्रवास खर्च २००००.०० | 0.00 | 
१३-कार्यालयीन खर्च ५००००.०० ७५००.०० 
१४-भाडेपट्टी वकर ६००००.०० ९०००.०० 
१९-आहार खर्च ३५०००००.०० ५२५०००.०० 
२१-पुरवठा व सामुग्री ४०८००००.०० | ६१२७३१.०० 
२८-व्यावसायीक सेवा १.०० ०.४० 
एकूण २२२५ डी७३४ २०३८०००३ | ११६६२३१.५० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि.०५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक सन २०२४-२५ | सदरशा.नि. | नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली 
तरतूद 
ae 2 3 Fk षु & 
८ | (09) (७०शिक्षण फौ व परिक्षा फी | ३४-शिष्यवृत्या/ विद्यावेतने | १००००००.०० | २०००००.०० | आयुक्त, 
प्रदाने(२२२५ एफ ०९४) आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
९ | (०१)(७२)व्यावसायिक महाविद्यालयांना | ३४-शिष्यवृत्या/ विद्यावेतन ५०००.०० १०००.०० | आयुक्त, 
संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील आदिवासी 
अनुसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विकास, 
निर्वाह भत्ता (२२२५एफ १११) नाशिक 
एकूण मागणी क्रमांक टी-५ २८८९६४२१ | १८४२०९०.३५ 


KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 

2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a912962 
05b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF72 
8255A5EBOAODD495EF82F989931088637D82 
1100, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR 

Date: 2024.09.05 11:14:48 +05'30' 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


